कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ 
(प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम-२०१३ 
मधील तदतुदीनुसार अंतर्गत तक्रार समितीची 
पुर्नरचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र ४९ /का-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

दिनांक :- १८ नोव्हेंबर, २०२२. 
वाचा:- 
१) महिला व बाल विकास विभाग, आदेडा क्र.आस्था-२००९/प्र.क्र.१९४/का-०१, दि.३.१२.२००९ 
2) शासन निर्णय महिला व बाळ विकास विभाग क्र.आस्था-२०१२/प्र.क्र.१७२/का-१, दि. ७.८.२०१२ 
3) शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र.मकचौ-२०१३/प्र.क्र.६३/का-१, दि. १९.६.२०१४ 
४ शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र.आस्था-२०१४/प्र.क्र.२१९/का-१,दि. २९.११.२०१४ 
५) शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. संकीर्ण1-२०१६/प्र.क्र.६२/का-१,दि.१६.०३.२०१६ 
६) शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.६२/का-१,दि.०१.०९.२०१७ 
७ शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. संकीर्ण1-२०१६/प्र.क्र.६२/का-१,दि.१५.०३.२०१९ 
८) शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.६२/का-१,दि.६.४.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासनाकडून कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व 
निवारण) अधिनियम दि. २३ एप्रिळ, २०१३ व त्याअंतर्गत दि.९ डिसेंबर, २०१३ रोजी नियम प्रसिध्द करण्यात 
आलेले असून प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय दि. १९ जून, 
२०१४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. ८ अन्वये या विभागात अंतर्गत तक्रार समिती 
गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीचे सदस्य बदली झाल्यामुळे समितीची पुर्नरचना करण्याचे 
प्रस्तावित होते. 


शासन निर्णय:- 
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 
२०१३ अंतर्गत या विभागामध्ये खालीलप्रमाणे अंतर्गत तक्रार समितीची पुर्नरचना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र समितीमधील अध्यक्ष/सदस्यांची नावे पदनाम 
ieee श्रीमती वैशाली payer ,कक्ष अधिकारी अध्यक्ष 
२  । श्रीमती खदीजा नाईकवाडे, कक्ष अधिकारी सदस्य 
3 श्रीमती निलीमा परब, कक्ष अधिकारी सदस्य 
४ श्रीमती जयश्री सदाशिव कुसेकर, लेखाधिकारी सदस्य 
५ _ श्रीमती अल्पा वोरा, बाल संरक्षण विशेष तज्ञ, युनिसेफ, । अशासकीय सदस्य 
मुंबई 
६ । श्रीम.कां.सं.जगताप, कक्ष अधिकारी सदस्य सचिव 


या विभागातील काम करणाऱ्या महिला कर्मचा-यांना याद्वारे कळविण्यात येते की, त्यांनी लैंगिक 
छळासंदर्भात कोणतीही तक्रार असल्यास ती अंतर्गत समितीचे अध्यक्ष किंवा सदस्य सचिव किंवा अंतर्गत 
तक्रार समितीच्या नावे सादर करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र ४९ /का-१ 


सदर महिला तक्रार समितीचे कामकाज पुढीलप्रमाणे चालेल:- 

१. केंद्र शासनाने कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) 
अधिनियम दि. २३ एप्रिल, २०१३ व त्याअंतर्गत दि. ९ डिसेंबर, २०१३ रोजी नियम प्रसिध्द करण्यात 
आलेले आहेत. यामधील तरतुदींनुसार महिलांच्या लैंगिक छळवणुकीस आळा घालण्यासाठी व 
कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी आवश्‍यक उपाययोजना करणे. 

२. विभागाच्या स्तरावर प्राप्त झालेल्या तक्रारींची निर्धारीत कालावधीमध्ये छाननी करणे व तक्रारींच्या 
अनुषंगाने योग्य त्या प्राधिका-यांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव सादर करणे. 

३. लैंगिक छळवणुकीसारखे प्रकार टाळण्यासाठी जागृती निर्माण करणे तसेच समितीच्या 
नियतकालिक बैठका घेऊन सुरक्षित वातावरणाच्या निर्मितीबाबत खात्री करणे. 

४. सदर अँक्ट मधील तरतुदीनुसार वार्षिक अहवाल तयार करणे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११८१७३५३८७४३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकीत करण्यात आला आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
Date: 2022.11.18 17:36:11 +05'30' 


(वि.रा.ठाकूर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
१) अध्यक्ष,सदस्य व सदस्य सचिव, अंतर्गत तक्रार महिला समिती, महिला व बाल विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) श्रीमती अल्पा वोरा, बाल संरक्षण विशेष तज्ञ, युनिसेफ, मुंबई. 


प्रत माहितीसाठी 
३) सर्व सहसचिव/ उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी/ उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्नश्रेणी 
लघुलेखक/ वर्ग-४ चे कर्मचारी / या विभागात कार्यरत असलेले क्षेत्रीय कार्यालयातील सर्व 
अधिकारी/ कर्मचारी ,महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) सहसचिव / उपसचिव यांचे स्वीय सहायक 
६) निवड नस्ती कार्यासन -१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


